जलसंपदा विभागांतर्गत महामंडळांच्या 
अनुदान संवितरण संनियंत्रणासाठी बीम्स 
प्रणालीवर आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा 
(Virtual P.L.A.) निर्माण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रशा ५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०२ मार्च, २०२१ 


वाचा-: १. शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.बीजीएम-१०१०/(३९२/२०१०)अर्थ-१,दि.२२ डिसेंबर, २०१० 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण1र२०१५/प्र.क्र.०६/कोषा प्रशा-५, दि.२७ सप्टेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना : 


जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भांडवली खर्च 
भागविण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जात असून, सदर अनुदान निरनिराळया पाटबंधारे 
प्रकल्पांसाठी विविध योजनेंतर्गत मंजूर केले जाते. सदर मंजूर झालेल्या रकमा शासनाच्या एकत्रित 
निधीतून आहरित करुन महामंडळांसाठी प्राधिकृत केलेल्या संबंधित कोषागारामधील स्वीय प्रपंजी 
लेख्यांमध्ये वर्ग केल्या जातात. स्वीय प्रपंजी लेख्यातून महामंडळ सदर निधीचे आहरण करुन 
वाणिज्यिक बँकांतील संचलन खात्यात वर्ग करुन खर्च केला जातो. 


२. शासनाकडून मंजूर केलेले अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी वितरित केले जाते. त्या प्रयोजनासाठीच 
संबंधित आर्थिक वर्षात खर्च न होता बऱ्याच कालावधीसाठी शासनाच्या लेख्याबाहेर वाणिज्यिक बँकांत 
जमा करुन ठेवला जातो. हा शासन निधीचा अपव्यय असून सदर बाब शासनाच्या आर्थिक धोरणाशी 
विसंगत आहे. त्याचबरोबर अनुदान वितरणे व प्रत्यक्ष खर्चासंबंधी अद्ययावत माहिती शासनास त्वरित 
उपलब्ध होऊ शकत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता, जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाचे विद्यमान स्वीय प्रपंजी लेखे शासनाच्या “अर्थसंकल्प अंदाज, 
वितरण व संनियंत्रण प्रणालीशी (बीम्स)” संलग्न करुन शासनाकडून वितरित झालेल्या भांडवली 
अनुदानाचा विनियोग सदर प्रणालीमार्फतच करण्याची सुविधा जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासाठी 
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांच्याकडून “बीम्स” प्रणाळीचा विस्तार करुन “आभासी स्वीय प्रपंजी 
लेखा” ठेवण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. या संदर्भात शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रशा ५ 


aR निर्णय 


१) 


जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांसाठी 
कोषागारात उघडण्यात आलेले स्वीय प्रपंजी लेखे “der प्रणालीशी संलग्न करण्यात 
येतील. राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्यपाद्वारे प्राप्त होणारे भांडवली खर्चासाठीचे अनुदान 
महामंडळांकडून विद्यमान कार्यपध्दतीनुसार स्वीय प्रपंजी लेख्यात जमा करण्यात येईल. या 
स्वीय प्रपंजी लेख्यांचे संनियंत्रण संबंधित कोषागारामार्फत न होता बीम्स अंतर्गत विकसित 
केलेल्या “आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा प्रणाली” (Virtual Personal Ledger Account 
System) द्वारे होईल. तथापि, सदर लेख्यांचे व्यवस्थापन प्रचलित कार्यपध्दतीप्रमाणे 
कोषागारामार्फतच होईल. 

पाटबंधारे विकास महामंडळ व त्यांचे अधिनस्त कार्यालयांकडून होणाऱ्या भांडवली स्वरुपाच्या 
खर्चाचे प्रदान प्रचलित पध्दतीप्रमाणे वाणिज्यिक बँकेच्या संचलन खात्यातून न करता आभासी 
स्वीय प्रपंजी लेख्यातून थेट अदात्याच्या बँक खात्यात होईल. त्याकरीता कोषागारात 
प्रदानासाठी सद्य:स्थितीत कार्यान्वित असलेल्या CMP या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 
प्रणालीचा वापर करण्यात येईल. स्वीय प्रपंजी GAGA रक्‍कम अदा करणेसाठी धनादेश 
पुस्तकाचा वापर पुर्णपणे बंद करावयाचा आहे. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण- 
१०१०/प्र.क्र.६८/भाग-२/कोषा प्रशा-५, दि.३१.०१.२०१३ मधील परिच्छेद क्रमांक ४ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार, धनादेश निर्गमित करावा लागणाऱ्या अपवादात्मक परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातून अंतर्गत खर्चासाठी वाणिज्यिक बँकांच्या संचालन खात्यात रक्‍कम वर्ग करावयाची 
असल्यास, पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
यांच्या सहमतीने रक्‍कम वर्ग करता येईल. तशी सुविधा आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा 
कार्यप्रणालीमध्ये करण्यात आली आहे. सदर प्रणाली वापरताना अवलंबावयाची कार्यपध्दती 
परिशिष्ट-अ मध्ये देण्यात आली आहे. 

“आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा” प्रणाळीचा वापर दि.०१ एप्रिळ, २०२१ पासून महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळ, पुणे येथे पथदर्शी स्वरुपात अंमलात येईल. तदनंतर दि.०१ ऑगस्ट, 
२०२१ पासून जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या सर्व पाटबंधारे महामंडळात प्रायोगिक तत्वावर 
सदर कार्यप्रणाली वापरली जाईल. दि.०१ एप्रिल, २०२२ पासून पुढे जलसंपदा विभागांतर्गत 
कार्यरत सर्व पाटबंधारे महामंडळांना व त्यांचे अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना 
बांधकाम, पुर्नवसन व भूसंपादन यासाठी राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या भांडवली 
अनुदानाचा विनियोग आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा कार्यप्रणालीद्वारेच करणे अनिवार्य राहील. 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळात सदर प्रणाली पथदर्शी स्वरुपात वापरात असतांना, 
काही अडचणी उद्भवल्यास किंवा काही किरकोळ स्वरुपाचा फेरबदल आव्यक 
असल्यास,संचालक, लेखा व कोषागारे यांच्या सहमतीने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे 
यांनी तातडीने अडचणी दूर कराव्यात अथवा आवश्यकतेनुसार कार्यप्रणाळीमध्ये फेरबदल 
करावा. तद्‌नंतरही आवश्‍यकतेनुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांचे मुख्य वित्त 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रशा ५ 


व लेखा अधिकारी यांच्या सल्ल्यानुसार सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळांसाठी आव्यक त्या 
सुधारणा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांनी संचालक, लेखा व कोषागारे यांच्या सहमतीने 
कराव्यात. 


५) आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा कार्यप्रणाळीवरील विविध वापरकर्त्यास (कोषागार कार्यालय, 
प्रशासकीय विभाग, पाटबंधारे विकास महामंडळे) विविध टप्प्यावर (उदा. कोषागारातील 
आहरण, CMP प्रणालीवरील प्रदाने, Saad व्यवहार, ताळमेळासाठीचे नमुने इ.) आवश्यक 
असणारे अहवाल संचालक, लेखा व कोषागारे यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या मदतीने 
वेळोवेळी विकसित करुन घ्यावे. 

&) सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३०२१७०६१९७३०५ असा 
आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
2: ३आाणिपणापा चा 
SAMBHAJI GORE --- 
(इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उप सचिव, 
प्रति, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 
३. मा. राज्यपालांचे सचिव. 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
५. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
६. सर्वमंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
९. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
११. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. आयुक्‍त, आयकर (TDS) FARIS, मुंबई ४००००२ 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५ 


१६. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
२३१. 
32. 


आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
संचाळक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
सह संचालक,स्थानिक निधी लेखापरिक्षा मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती कोषा प्र.५. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ञा ५ 


परिशिष्ट-अ 


बीम्स प्रणाली अंतर्गत “आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा प्रणाली ” वापरावयाची कार्यपध्दती 


(अ।। कार्यप्रणालीची प्राथमिक ओळख :- 


१) आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा प्रणाली ही राज्य शासनाकडून बीम्स प्रणालीद्वारे प्राप्त होणाऱ्या 
अनुदानातून केवळ पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बांधकामांसाठी, भूसंपादनासाठी व पुनर्वसनासाठी 


करावयाच्या भांडवली खर्चासाठी आहे. वेतन व वेतनेतर खर्च आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा 
प्रणाली मार्फत करु नये. 
२) आभासी स्वीय प्रपंजी ear प्रणाली हा बीम्स प्रणालीचा विस्तारीत भाग असल्याने, सर्व 
वापरकर्त्याचे बीम्स प्रणालीमध्ये सध्या असलेले लॉगीन आयडी व पासवर्ड कायम राहतील. 
३) पाटबंधारे विकास महामडळांतर्गत विविध वापरकर्ते यांनी या प्रणालीमध्ये पार पाडावयाची 
भूमिका खालीत seared दर्शविली आहे. 


(उप सचिव - निवंस) 


Final Mode- 
Administrative 
Officer 

(सह सचिव) 


अ.क्र. | पदनाम प्रणालीमध्ये जबाबदारी 
करावयाचे कार्य 
| जलसंपदा विभागाचे | Draft-Assistant Create Project Master 
प्रशासकीय अधिकारी User Update Project Budget 


CRC mapping 
Revise Project AA Cost 


Approve Project Master 


महामंडळाचे मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी 


Draft-Assistant 
User 


Project Budget CRC 
mapping 

Revise Project AA Cost 

Create Opening 
balance 

Add Receipt 

Bifurcate Opening 


balance and Receipt 
project wise. 

Allocate project balance 
to Superintendent 
Engineer 

Add project wise ETP 
charges. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५ 


Checker Mode- 
Chief Accounts & 


Finance officer 


Check Opening balance 
Check Receipt 

Check project wise 
bifurcation 

Check project wise 
allocation to 
Superintending 
Engineer 

Check annual work plan 
and ETP charges 


Assistant User 


Final Mode - 
Superintendent 
Engineer 


Approve Opening 
Final Mode - balance 
Executive Director Approve Receipt 
(महामंडळाचे Approve project wise 
कार्यकारी संचालक) bifurcation 
Approve project wise 
allocation to 
Superintending 
Engineer 
Approve bills where 
payment is made to 
Executive Engineers 
operational accounts. 
3 अधीक्षक अभियंता Draft Mode - Create Annual Work 


Plan 

Work wise Fund 
Allocation 

Approve work wise 
grant 

Approve work master, 
work wise bifurcation, 
annual work plan and 
bills 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ञा ५ 


8 कार्यकारी अभियंता 


संवितरण अधिकारी 
Draft Mode - 
Assistant User 


Checker Mode - 
Divisional 
Accountant 
(महालेखापालांकडील 
विभागीय 
ळेखाअधिकारी) 


Final Mode - 


Executive Engineer 


Create bill 

Modify bill 

Create work, annual 
work plan 

Add registered payee 


Check Bill 

Consolidate 
authorizations for 
payment through CMP 
portal. 


Approve work 

Forward annual work 
plan 

Forward bill 

Generate authorization 
for approved bill from 
Superintendent 
Engineer 

Undo authorization 
Approve registered 
payee 

Reject authorization 


४) प्रशासकीय विभाग (जलसंपदा खुद्द) व नियंत्रक अधिकारी (अधिक्षक अभियंता) यांना बीम्स 


प्रणालीमध्ये वापरात असलेले Login ID राहतील. 


५) संपूर्ण खर्च जलसंपदा विभागाकडून बीम्स प्रणाळीमार्फत CMP प्रणालीद्वारे थेट 


पुरवठादाराच्या खात्यात जमा होणार असल्याने, कोषागार अधिकाऱ्यांना प्रचलित प्रक्रियेच्या 


संनियंत्रणातून मुक्‍त करण्यात येत आहे. तथापि, त्याचे लेखांकन प्रचलित कार्यपध्दतीप्रमाणे 
संबंधित कोषागार अधिकारी करतील. 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५ 


&) 


प्रत्येक प्रकल्पासाठी , जिल्हयासाठी व योजनेसाठी (लेखाशीर्षासाठी) एक किंवा अनेक 
“नियंत्रक अधिकारी * (अधिक्षक अभियंता व एक किंवा अनेक “संवितरण 
अधिकारी*”(कार्यकारी अभियंता) पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावरुन नेमता येतील. 

CMP प्रदान प्रणालीमधून कंत्राटदार /अदाता यांना प्रदान करण्यासाठी महामंडळाने 
त्यांचेकडील कार्यकारी अभियंता यांना वित्त विभागाच्या मान्यतेने “संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करावे. अश्या संवितरण अधिकाऱ्यांना संचालनालय, लेखा व कोषागारे 
कार्यालयाकडून संवितरण सांकेतांक (Disbursement Code) देण्यात येईल. 

जलसंपदा विभागाने भारतीय स्टेट बँक यांचे बरोबर CMP प्रदान प्रणालीचा वापर 
करण्यासाठी सामंजस्य करार (MOU) करावा. 

CMP प्रणालीमधून वितरीत झालेली प्रदाने संबंधित जलसंपदा महामंडळाचे स्वीय प्रपंजी 
लेखा ज्या जिल्हयात आहे, म्हणजेच ज्या कोषागारात आहे त्या जिल्हा कोषागाराच्या 
यादीमध्ये भारतीय स्टेट बॅकेच्या दैनंदिन यादीत समाविष्ट केली जातील. 


(ब) पूर्वतयारी व प्रशासकीय कार्यपध्दती :- 


१) 


प्रशासकीय विभाग (जलसंपदा विभाग खुद्द) यांनी प्रकल्पाची तसेच इतर माहिती, पाटबंधारे 
विकास महामंडळनिहाय प्रणालीतील Data Master मध्ये भरावी. या माहितीत सुधारणा/ 
दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्रशासकीय विभाग (जलसंपदा विभाग खुद्द) यांना असेल. 
पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रणाळी अंमलात आल्याच्या दिवसाची स्वीय प्रपंजी 
लेख्यातील शिल्लक रक्‍कम प्रणालीमार्फत कोषागारात कार्यालयाकडून प्रमाणित करुन 
घ्यावी. 

स्वीय प्रपंजी लेख्यातील शिल्लक प्रमाणित करताना, कोषागार अधिकाऱ्यांनी, स्वीय प्रपंजी 
लेखा धारकाकडे असलेले कोरे धनादेश जमा करुन घ्यावेत. तसेच प्रशासकाकडून “जे 
धनादेश वितरीत केले आहेत, ते सर्व वटलेले आहेत” असे प्रमाणपत्र द्यावे अथवा “धनादेश 
वितरीत करुनही पुढील TRISHA जे बँकेकडून अद्यापही Aedes नाहीत ते भविष्यात 
वटवू नयेत अशी सूचना बँकेस दिली आहे.” असे प्रमाणपत्र घ्यावे. 

एकदा प्रणालीवरील शिल्लक रक्‍कम प्रमाणित केल्यावर, कोषागार अधिकारी यांना स्वीय 
प्रपंजी लेख्यातून धनादेश पारित करता येणार नाहीत. महामंडळाने धनादेश प्रदानार्थ संमत 
करण्यासाठी कोषागाराकडे दाखल केले तरी कोषागाराने त्याची दखल न घेता परत 
करावेत. 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५ 


4) 


१०) 


पाटबंधारे विकास महामंडळाने स्वीय प्रपंजी लेख्यातील प्रमाणित शिल्लक रकमांची विगतवारी 
प्रणालीमध्ये योजनानिहाय, प्रकल्पनिहाय, अनुदान प्राप्तीचे वर्षनिहाय व जिल्हानिहाय 
भरावी. एकाचवेळी संपूर्ण शिल्लक रकमेची विगतवारी न भरता ती आवश्यकतेनुसारही भरता 
येईल. तसेच पूर्वी माहिती भरलेल्या प्रकल्पासाठी पुन्हा विगतवारी बदलता येईल. त्यासाठी 
बीम्स प्रणालीमध्ये सुविधा दिली जाईल. 

जलसंपदा विभागाने त्यांना प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पातून 
Wd झालेले भांडवली खर्चासाठीचे अनुदान बीम्स प्रणालीमार्फत पाटबंधारे विकास 
महामंडळास वाटप करावे. 

पाटबंधारे विकास महामंडळाने नियंत्रक अधिकारी म्हणून वरीलप्रमाणे प्राप्त झालेले अनुदान 
शासन निर्णय दि. २२/१२/२०१० मधील नमूद कार्यपध्दतीनुसार स्वीय प्रपंजी लेख्यात 
आवर्यकतेनुसार वर्ग करावे. या कामासाठी सध्या त्यांच्या कार्यालयात असलेल्या आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांना प्राधिकृत करता येईल अथवा संबंधित कार्यालयातील योग्य त्या 
अधिकाऱ्यास आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करता येईल. 

पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे स्वीय प्रपंजी Sed प्रकल्प निहाय व लेखाशीर्ष 
संकेतांकानुसार (CRC निहाय) असलेल्या रकमांचे वाटप त्यांनी आवश्‍यकतेनुसार नियंत्रक 
अधिकारी (अधीक्षक अभियंता) यांना करावे. नियंत्रक अधिकारी यांनी संवितरण अधिकारी 
(Disbursement Officer) म्हणजेच कार्यकारी अभियंता यांचे नावे सदर रक्‍कम मर्यादा त्यांचे 
माहितीसाठी प्रणालीवर दर्शावावी. 

“संवितरण अधिकारी” यांनी प्रकल्पांतर्गत करावयाच्या खर्चांचा योजनानिहाय, लेखाशिर्ष 
संकेतांकानुसार (CRC निहाय) तसेच जिल्हानिहाय वार्षिक आराखडा (वार्षिक प्रापण सूची) 
प्रणाली अंमलात येताना व नंतर दरवर्षी, वर्षाच्या सुरुवातीला प्रणालीमध्ये भरावा. 

अधीक्षक अभियंता यांनी वार्षिक आराखडा (वार्षिक प्रापण सूची) अंतिम करुन मान्यतेसाठी 
पाटबंधारे विकास महांडळास सादर करावा. पाटबंधारे विकास महामंडळात कार्यकारी 
संचालक स्तरावर वार्षिक आराखडा (वार्षिक प्रापण सूची) केव्हाही व कितीही वेळा बदलता 
येईल. 


११) कामाच्या खर्चासाठी कार्यकारी अभियंता स्तरावर देयक योग्य प्रपत्रात पारित झाल्यानंतर 


त्यांनी सदर देयकाची रक्‍कम प्रणालीमध्ये मागणी म्हणून भरावी. वार्षिक आराखडयामध्ये 
समाविष्ट कामांचे व वार्षिक मर्यादेच्या आत आवश्यक खर्च असलेली देयकेच प्रणालीमध्ये 
भरता येतील. आवश्‍यकता असल्यास वार्षिक आराखडयात उचित सुधारणा करुन मंजूरी 
घ्यावी. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५ 


१२) कार्यकारी अभियंता यांना वार्षिक आराखडयाव्यतिरिक्‍त कामाची अद्ययावत तांत्रिक मंजूरी 
आणि अलीकडच्या प्रशासकीय मान्यतेची मर्यादाही पाळावी लागेल. परंतु प्रकल्पासाठी 
संबंधित लेखाशिर्ष संकेतांकामध्ये (CRC) अधीक्षक अभियंता यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या 
शिल्लकीची मर्यादा देयक मागणी करताना लागू असणार नाही. म्हणजेच अनुदान 
उपलब्धतेचा विचार न करता प्रदानास पात्र असलेल्या सर्व देयकांची मागणी प्रणालीवर 
नोंदवता येईल. 

१३) मागणीमध्ये प्राप्त झालेल्या सर्व देयकांची गरज, प्राधान्यक्रम इत्यादी किंवा अन्य वित्तीय 
औचित्याचे निकष वापरुन नियंत्रक अधिकारी (अधीक्षक अभियंता) यांनी छाननी करावी. 
कामासाठी उपलब्ध अनुदानात आवश्‍यक वाटल्यास फेरबदल करुन मागणी पुर्णत: किंवा 
अंशत: मान्य करु Wadler. 

१४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-१०१०/ प्र.क्र.६८/भाग-२/कोषा प्रशा-५, 
दि.३१.०१.२०१३ मधील परिच्छेद क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार धनादेश निर्गमित 
कराव्या लागणाऱ्या अपवादात्मक परिस्थितीत स्वीय प्रप्रंजी लेख्यातून वाणिज्यिक बँकांचे 
संचालक खात्यात रक्‍कम वर्ग करावयाची असल्यास, मान्य केलेल्या मागण्या कार्यकारी 
संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचेकडे पाठवाव्यात. तथापि असे प्रस्ताव मुख्य लेखा 
व वित्त अधिकारी यांचे मार्फतच सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

१५) नियंत्रक अधिकारी (अधीक्षक अभियंता) यांनी मान्य केळेल्या मागणीतील देयके संवितरण 
अधिकारी (कार्यकारी अभियंता) यांना प्रदानासाठी उपलब्ध होतील. त्यांनी मान्य मागणीतील 
देयकांमध्ये वजातीच्या रकमा आवश्‍यक वाटल्यास कमी करुन त्यांच्या स्तरावर बीम्स 
प्रणालीमध्ये नेहमीच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे प्राधिकार पत्र (PLA Advice) निर्गमित करावे. 
निर्गमित केलेल्या प्राधिकार पत्रांची देयके ७७. Login मधून जलसंपदा विभागाचे 
अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये प्रचलित पध्दतीनुसार Cup प्रणालीद्वारे अदायगीसाठी 
कंत्राटदारांच्या बँक खात्यात पाठवावीत. वजातीच्या रकमा आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांचे विद्यमान संचालन बँक खात्यात जमा करण्यात येतील. कोणत्याही परिस्थितीत 
HACER देय रकमा संचलन बॅंक खात्यात जमा करु नयेत. 

१६) आर्थिक वर्ष अखेर स्वीय प्रपंजी लेख्यातील एक वर्षाच्या आधीच्या आर्थिक वर्षामधील शिल्लक 
रक्‍कम पुढे ओढण्यासाठी वित्त विभागाच्या सहमतीने प्रशासनिक विभागाची (जलसंपदा 
विभाग खुद्द) मंजूरी आवश्यक राहील. 

१७) शासनाकडून प्रकल्पनिहाय व योजनानिहाय प्राप्त झालेल्या एकूण अनुदानाच्या मर्यादेत 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर प्रणालीवर त्यापेक्षा अधिक रक्‍कम खर्ची करता 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५ 


क) 


ख) 


येणार नाही. तसेच प्रकल्पावर होणाऱ्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेबाबतचे अधिकार 
आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा कार्य प्रणालीवर शासनास राहातील. 


निधीचे कोषागारातून आहरण :- 


१, 


महामंडळाचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून आणि त्यांचेकडे 
असलेल्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांना मुख्य ळलेखाशीर्ष ४७०१, ४७०२ व ४७११ या 
भांडवली खर्चातून प्राप्त अनुदानानुसार बीम्स प्रणाळी प्राधिकारपत्रान्वये बिल पोर्टल 
प्रणालीद्वारे कोषागारातून निधी आहरित करण्याचे अधिकार राहील. 

“निरंक” देयक म.को.नि. ४४ या नमुन्यामध्ये तप्लीलवार लेखाशीर्ष ५३ मोठी बांधकामे 
अंतर्गत तपशीलवार HANS नमूद करुन कोषागार कार्यालयात सादर केले जाईल. 


. कोषागार कार्यालय हे सदर निरंक देयकाच्या अनुषंगाने महामंडळाच्या मुख्य लेखाशीर्ष 


८४४३ मधील स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये अनुदान जमा दर्शवतील. 


. कोषागार कार्यालय यांचेकडून निरंक देयक पारित झाल्यानंतर प्राप्त झालेले प्रमाणक 


क्रमांक इतर तपज्ञीलासह Virtual PLA. कार्यप्रणाळीवर (Extended Beams) दिसून 
येतील. 


CMP प्रणालीद्वारे प्रदान :- 


वः 


संवितरण अधिकाऱ्याकडून महामंडळाच्या स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यातून Virtual P.L.A. 
कार्यप्रणालीवर SBI CMP प्रणालीमार्फत प्रदान करण्यासाठी प्रणालीद्वारे स्वतंत्र सूचनापत्र 
(Advice) तयार होईल. सदर Advice च्या माध्यमातून दुय्यम शिल्लक (Dummy Balance) 
बाबतची माहिती अर्थवाहीनी प्रणाळीवरुन ट्रेझरीनेट प्रणालीला प्राप्त होईल. सदर 
सूचनापत्रात संवितरण अधिकारी यांचा संकेतांक व रक्‍कम अंतर्भुत असेल. 

संवितरण अधिकारी (कार्यकारी अभियंता) यांना Virtual PLA. कार्यप्रणालीवर प्राप्त 
अनुदानाच्या अनुषंगाने >2/ slip काढण्याची सुविधा राहील. PLA slip काढल्यानंतर ७ 
दिवसांच्या आत CMP प्रदान प्रणालीवरुन कंत्राटदार/अदाता यांचे बँक खात्यात रक्‍कम 
प्रदान करणे आवश्‍यक राहील. प्रणालीवर ७ दिवसाचे आत रकमांचे प्रदान न झाल्यास 2 
दिवसांचा वाढीव कालावधी (Grace Period) देण्याचे अधिकार महामंडळाचे मुख्य लेखा व 
वित्त अधिकारी यांना राहतील. त्यासाठी संवितरण अधिकारी (कार्यकारी अभियंता) यांनी 
सदरचे प्रदान ७ दिवसांचे आतमध्ये न झाल्याची लेखी कारणे नमूद करणे आवश्‍यक राहील. 
२ दिवसांच्या वाढीव कालावधीत देखील प्रदान होऊ न शकल्यास पुढील मुदतवाढीसाठी 
प्रशासकीय विभागाची मान्यता आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५ 


गो 


घ) 


संवितरण अधिकारी (कार्यकारी अभियंता) यांनी CMP प्रणालीवरुन प्रदान केल्यानंतर काही 
कारणास्तव व्यवहार AMA (transaction fail) झाल्यास पुन्हा प्रदान करण्यासाठी सुविधा 
उपलब्ध आहे. त्यासाठी CMP प्रणालीवर कार्यकारी अभियंता यांना आदाता तपशीलात 
(Payee details) योग्य ती दुरुस्ती करण्याचे व फेरप्रदान करण्याचे अधिकार राहतील. 


. महामंडळाच्या मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांचे वतीने या प्रणालीद्वारे प्रदान होणार्‍या 


प्रदानाबाबतची संपुर्णत: जबाबदारी संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


कोषागारातील लेखांकन :- 


१, 


CMP प्रणालीमधून संवितरण अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदार/अदाता इ. यांना रकमांचे प्रदान 
केल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया (CMP) यांचेकडून खर्च लेखापट (PAYMENT SCROLL) 
कोषागार अधिकारी यांचेकडे पुढील लेखांकनासाठी उपलब्ध होईल. 


. कोषागार अधिकारी यांनी उपलब्ध झालेल्या खर्च लेखापटा (PAYMENT SCROLL) नुसार 


महामंडळाकडील स्वीय प्रपंजी लेख्यांचे पुढील लेखांकन करणे आवश्यक राहील . 

महाराष्ट्र कोषागार नियम ४९५ नुसार वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये 
रक्‍कम शिल्लक असल्यास, सदरची रक्‍कम एकत्रित निधीतील संबंधित लेखाशिर्षाखाली 
जमा करुन त्या आर्थिक वर्षासाठी स्वीय प्रपंजी ळेखा खाते निरंक करण्यात यावे. त्यानुसार 
३१ मार्च रोजी शिल्लक असलेली रक्‍कम शासनाच्या एकत्रित निधीतील संबंधित खात्यात 
जमा करण्याची जबाबदारी महामंडळातील मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांची राहील. 
तसेच Virtual ?.(_.. कार्यप्रणाळीवरुन ३१ मार्च नंतर P.LA. Slip काढण्याची सुविधा 
आपोआप बंद होईल. 

आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा कार्यपध्दतीमध्ये खात्यातील रोख शिल्लक पडताळणी प्रणालीद्वारे 
आपोआप होणार असल्याने विद्यमान पध्दतीप्रमाणे कोषागाराद्वारे रोख शिल्लक पडताळणी 
करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही . 


ताळमेळ कार्यपध्दती :- 
१. कोषागार अधिकारी यांनी महामंडळाकडून CMP प्रणालीद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


रकमांचे लेखांकन करुन महालेखापाल कार्यालयास लेखे सादर केल्यानंतर दर महिन्याच्या 
लळेखाशीर्ष ८४४३ स्वीय प्रपंजी लेख्यांचे प्रिंट आऊट महामंडळास ताळमेळासाठी उपलब्ध 
करुन द्यावे. 

महामंडळाने कोषागार कार्यालयाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या प्रिंट आऊट प्रमाणे 
प्रदान झालेल्या रकमा “मान्य” किंवा “अमान्य” प्रमाणित करुन कोषागार कार्यालयास परत 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२/कोषा-प्रश्ा ५ 


कराव्यात. ३ महिन्यापेक्षा अधिक काळ महामंडळाने कोषागाराबरोबर ताळमेळाची कार्यवाही 
न केल्यास कोषागार कार्यालय प्रदाने थांबवेल. 

३. महामंडळांकडून कोषागार कार्यालयाशी करण्यात येणाऱ्या मासिक व वार्षिक खर्च नियंत्रण 
वा ताळमेळाच्या कामासाठी जलसंपदा विभागामध्ये कार्यरत असणारे अंतर्गत वित्तीय 
सल्लागार किंवा इतर जलसंपदा विभागाच्या प्रतिनिधीस NODAL OFFICER म्हणून घोषित 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


